महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयुक्तालयातील पदे 
प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबतचे धोरण निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि-३१२४/प्र.क्र.८३/का.१, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक 
मंत्रालय,मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: - ०९ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ : - 
१. सा. प्र. वि. शा. नि. क्र. एसआर व्ही - २०११/प्र क्र. ३७/का. १२, दिनांक १७.१२.२०१६ 
२. सा. प्र. वि. शा. नि. क्र. संकीर्ण - २०१७/प्र. क्र. १२०/का. १४, दिनांक ३१.०८.२०१७ 
३. सा. प्र. वि. शा. नि. क्र. एसआर व्ही - २०१६/प्र क्र. ५१०/का. १२, दिनांक १६. १२.२०१८ 
४. शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.अविवि-६५२३/प्र.क्र.9२/का-१ दि.१४.०३.२०२४ 
प्रस्तावना :- 
अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत /केंद्र शासनामार्फत अल्पसंख्याक समुदायाच्या सामाजिक, 


आर्थिक व शौक्षणिक कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी तसेच 
विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयामध्ये समन्वय साधण्यासाठी या विभागाच्या अधिपत्याखाली 
संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र. ०४ अन्वये दि. १४.०३.२०२४ रोजी अल्पसंख्याक आयुक्तालय स्थापन 
करण्यात आले आहे. अल्पसंख्याक आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर ३६ पदे निर्माण करण्यास मान्यता 
देण्यात आलेली आहे.सदर पदे भरण्यासाठी संबंधित पदांचे सेवाप्रवेश नियम तयार करणे आवश्‍यक आहे. 
सदर पदांसाठी सेवाप्रवेश नियम तयार करण्यासाठी लागणारा कालावधी व अवलंबवयाची कार्यपद्धती 
विचारात घेता आयुक्‍तालयासाठी निर्माण करण्यात आलेली पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
१. अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या संदर्भाधिन शा,नि अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या 


अल्पसंख्याक आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेल्या ३६ पदापैकी खालील पदे 


प्रतिनियुक्‍तीद्वारे भरण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । पदनाम व । एकूण | सुधारित वेतन | ज्या संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने पदे भरावयाची आहेत 
संवर्ग पदे | मेंट्रीक्समधील वेतनस्तर ते संवर्ग 

अल्पसंख्याक आयुक्तालय, हज हाऊस, छत्रपती संभाजीनगर 

षि उपआयुक्त =| 4 5-२३:६७७००-२०८७००  । मंत्रालयीन अवर सचिव हे पद किवा S-23 


वेतनस्तर असलेले राज्य शासनाचे विविध विभाग व 
त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांमधून. 


२ कार्यकारी षि 5-२३:६७७००-२०८७०० राज्य शासनाचे विविध विभाग व त्यांच्या अधिनस्त 
अभियंता कार्यालयातील S-23 TATA असलेले कार्यकारी 
अभियंता या अधिकाऱ्यांमधून. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि-३१२४/प्र.क्र.८३/का.१, 


३ सहायक २ 8-२०:५६१००-१७७५०० ४ वर्षाच्या सेवेनंतर अकार्यात्मक वेतनश्रेणी मंजूर 
आयुक्‍त झालेले मंत्रालयीन कक्ष अधिकारी किंवा 8-२० 
वेतनश्रेणी असलेले पद किंवा राज्य शासनाचे विविध 
विभाग व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील 
अधिकाऱ्यांमधून 
8 अधीक्षक १ 5-१७:४७६००-१५११०० राज्य शासनाचे विविध विभाग व त्यांच्या अधिनस्त 
(विधी) कार्यालयातील 5-१७ वेतनस्तर असलेले अधीक्षक 
(विधी) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांमधून 
4 अधीक्षक | 5-१४:३८६००-१२२८०० मंत्रालयीन संवर्गातील सहायक कक्ष अधिकारी. 
किंवा राज्य शासनाचे विविध विभाग व त्यांच्या 
अधिनस्त कार्यालयातील 5-१४ वेतनश्रेणी 
असलेल्या अधिकाऱ्यांमधून 
६ सहायक २ 5-१५:४१८००-१३२३०० राज्य शासनाचे विविध विभाग व त्यांच्या अधिनस्त 
अभियंता कार्यालयातील S-94 वेतनश्रेणी असलेले सहायक 
श्रेणी-२ अभियंता श्रेणी-२ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांमधून 
७ सहायक १ 5-१५:४१८००-१३२३०० संचालनालय लेखा व कोषागारे या कार्यालयाचे S- 
लेखा १५ वेतनश्रेणी असलेले सहायक लेखा अधिकारी या 
अधिकारी संवर्गातून 
८ लघुलेखक दिं 8-१६:४४९००-१४२४०० राज्य शासनाचे विविध विभाग व त्यांच्या अधिनस्त 
(उच्चश्रेणी) कार्यालयातील 5-१६ वेतनश्रेणी असलेले 
लघुलेखक (उच्चश्रेणी) या संवर्गातून 
९ लघुलेखक | 5-१५:४१८००-१३२३०० राज्य शासनाचे विविध विभाग व त्यांच्या अधिनस्त 
(निम्नश्रेणी) कार्यालयातील 5-१५ वेतनश्रेणी असलेले 
लघुलेखक (निम्नश्रेणी) या संवर्गातून 
१० सहायक २ 5-१४:३८६००-१२२८०० अर्थ व सांख्यिकी संचालनाचे 5-१४ वेतनश्रेणी 
संशोधन असलेले सहायक संशोधन अधिकारी संवर्गातील 
अधिकारी अधिकाऱ्यांमधून. 
णि वरिष्ठ ३ 5-८:२५५००-८११०० राज्य शासनाचे विविध विभाग व त्यांच्या अधिनस्त 
लिपिक कार्यालयातील 5-८ वेतनश्रेणी असलेल्या 
संवर्गातून. 
१२ लिपिक- ६ 5-६:१९९००-६३२०० राज्य शासनाचे विविध विभाग व त्यांच्या अधिनस्त 
टंकलेखक कार्यालयातील 5-०६ वेतनश्रेणी असलेले लिपिक- 
टंकलेखक या संवर्गातून. 
२. अल्पसंख्याक आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील "आयुक्‍त " हे संवर्ग पद तसेच बाह्ययंत्रणेमार्फत 


/कंत्राटी तत्त्वावर भरावयाची ०१ अधीक्षक ( भूमी अभिलेख), ०४ वाहन चाळक व ०८ शिपाई अशी एकूण १४ 
पदे वगळता उर्वरित सर्व पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येतील. 

अल्पसंख्याक आयुक्‍तलयातील वरील पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्या संदर्भातील अटी /शर्ती आणि 
कार्यपद्धती सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन शासन निर्णय क्र. ०१, ०२ व ०३ अन्वये निश्चित केल्या 
प्रमाणे असेल. 
प्रतिनियुक्‍्तीच्या मार्गाने नियुक्तीसाठी लिपिक-टंकलेखक उपलब्ध न झाल्यास ही पदे 
आवर्यकतेनुसार विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून बाह्य- सहाय्यित यंत्रणेमार्फत भरण्यात येईल. 


Ss 


8. 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि-३१२४/प्र.क्र.८३/का.१, 


ष्‌. वरील पदे अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या नियंत्रणाखाळी असतील. तसेच सदर पदावरील खर्च 
मागणी क्र. झेड ई १ अंतर्गत (२२३५ Gord) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, ०४ अल्पसंख्यकांचे कल्याण,००१ संचालन आणि प्रशासन, (००) (०१) आयुक्‍त 
अल्पसंख्याक आयुक्‍तलय ( अनिवार्य ) दत्तमत, ०१ वेतन या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अर्थसंकल्पीय 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०९०९१७००५६४११४ स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MILIND PADMANABH 
SHENOY 


(मिलींद ator) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. सर्व मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
४. मा. अध्यक्ष/ मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
५. मा. मंत्री, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा, विधान भवन, मुंबई. 
८. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य /विधानसभा सदस्य, 
९. मा. मुख्य सचिव 
१०. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
११.सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१२. सर्व जिल्हाधिकारी 
१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
१४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई/ नागपूर 
१५. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 
१६. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 
१७. संचालक, संचालनालय लेखा व कोषागारे, कुटीर क्र.१५ व १६, RAT, मंत्रालय समोर, मुंबई 
१८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
२०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व जिल्हे. 
29. निवडनस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन-१) 


ae 


पृष्ठ ३ पैकी 3 


